मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत १३ 
जिल्ह्यातील निवडक २७ तालुक्यांत 
कौशल्य विकास व रोजगार 
निर्मितीविषयक योजना राबविणे. 

महाराष्ट्र शासन, 

नियोजन विभाग, 

शासन शुध्दीपत्रक, क्र. माविका- २०१७/ प्र.क्र. २९/ का. १४१८, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, 
मुंबई. -४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०१८ 


१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- माविका-२०१०/प्र.क्र.८१/का.१४१८, दि. १९/०७/२०११ 

2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -माविका-२०१३/प्र.क्र.०४/का.१४१८, दि. २४/०७/२०१३ 

३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-माविका-२०१७/प्र.क्र.२९/का.१४१८, दि.२२/०१/२०१८. 

४) नियोजन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-माविका-२०१७/प्र.क्र.२९/का.१४१८, दि.२९/०१/२०१८ 
५) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-माविका-२०१७/प्र.क्र.२९/का.१४१८, दि.१९/०५/२०१८ 

६) नियोजन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-माविका-२०१७/प्र.क्र.२९/का.१४१८, दि. ०४/०६/२०१८ 


शुध्दीपत्रक 

उपरोक्त संदर्भ (4) येथील ares निर्णयातील परिच्छेद (३) च्या अखेरीस ३ ओळीतील “तसेच अश्या 
तालुकास्तरावरील योजनांतर्गत प्रस्तावित कामाला तांत्रिक मान्यतेप्रमाणे संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेची विभागीय 
व जिल्हास्तरीय अधिकारी यांना प्रदान HSS वित्तीय मर्यादा प्रमाणे राहील. ” या ऐवजी “जिल्हाधिकारी यांनी 
तालुकास्तरावरील योजनांतर्गत प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्ररित्या प्रशासकीय मंजूरीचे आदेश निर्गमित करावेत 
तसेच प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आलेल्या प्रत्येक कामाला स्वतंत्ररित्या तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेला त्यांच्या प्रशासकीय विभागाने प्रदान केलेल्या वित्तीय मर्यादेप्रमाणे राहतील.” असे 
वाचावे. 


२. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०८१०१५३३३८८११६ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या sree IR व नावाने | 
[ESING Fattesing xKeinsrcrmer ian corona 


partment, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=a7de9682622326e67a2c7e4125e658721¢298e3504 


Vasave oo 
(वि.फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः माविका-२०१७/ प्र.क्र. २९/ का. १४१८, 


३. मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री (सर्व) 

५. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन,मुंबई. 

६. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

७. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 
८. मा. मुख्य सचिव. 

९. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१०.सर्व विभागीय आयुक्त 

११.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती(सवी 

१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१३.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती (सवी 

१४.उप आयुक्त( नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 

१५.महाळेखापाल, महाराष्ट्र १व २ (लेखा व अनुज्ञेयता/ ळेखापरिक्षा), मुंबई व नागपूर. 
१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१७.सर्वसहसचिव / उपसचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. ३२. 

१८.निवड नस्ती, का. १४१८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


